लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९, 
areal आचारसंहिते संदर्भात छाननी 
समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : एमसीसी -२०१९/प्र.क्र.२४०/२०१९/३३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ मार्च, २०१९ 


संदर्भ : १) भारत निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र.४३७/६/१/९७॥/॥१७1/1(॥शा/ 
॥॥७७/२०१९, दिनांक १०.०३.२०१९. 
२) या कार्यासनाचे समक्रमांकाचे दि. ११.०३.२०१९ चे शासन परिपत्रक 
शासन परिपत्रक : 


भारत निवडणूक आयोगाच्या संदर्भाधिन पत्रातील सुचनांनुसार गठीत केलेल्या दिनांक ११ मार्च, 
२०१९ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील छाननी समितीमध्ये बदल करण्यात येत असून सदर छाननी समिती 
आता खालीलप्रमाणे असेल:- 


(अ) मुख्य सचिव -- अध्यक्ष 
(ब) प्रस्तावाशी संबंधित विभागाचे प्रधान सचिव/ सचिव -- सदस्य 
(क) अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन व विकास आयुक्त -- सदस्य 
2. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३२२१४४५३६६००७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


ANIL NANSING 
VALVI 


Digitally signed by ANIL NANSING VALVI 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 


8206324 d8086ffcf99758c1 1 5aada508a7437f2ae5 


605! 
'e=400032, street=>MANTRALAYA,MUMBAI, 


'8fb26991 ef7b9493ea647f585c65b1cf01913ae44b4 1fF 
,ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=ANIL 


(अ. ना. वळवी) 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 


प्रति, सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग 
प्रत :- 

१. विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

२. जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी (सवी 

३. उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी (सर्व) 


